मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) 

ता. पाटण जि. सातारा येथे राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१८२१/प्र.क.०८/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) अपर पोलीस महासंचाळक (नि. व स.) यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/ २६ब/ 
कोयनानगर/पो.प्र.उप केंद्र /४४/२०२०, दि.२९.११.२०२१ 
) महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन क्र. जमिन ३५२१/प्रक्र.२३३/ज-५अ, 
दि.२३.०५.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यातील सातारा, सांगली कोल्हापूर या पश्चिम भागातील प्रदेशात अतिवृष्टी व 
अवकाळी पाऊस यामुळे महापूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याने तसेच पाटण तालुका भुकंप 
प्रवण क्षेत्र असल्याने आणि कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 
समुद्रकिनार पट्टीच्या भागात चक्रिवादळाने आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवत असल्याने या भागात 
तातडीने मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व सद्यस्थितीत पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची 
प्रशिक्षणार्थीची क्षमता कमी असल्याने नवीन पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजीत आहे. 


AD 


महसूल व वन विभागाच्या दि.२३.०५.२०२३ रोजीच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन ज्ञापनान्वये 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक 
(कोयनानगर) ता. पाटण जि. सातारा येथील जमीन गट नंबर २५,२६,२७,२९ पै.३१,३२,३३,३४ व 
३५ मधील एकूण ३८.९३ हेक्‍टर आर क्षेत्र गृह विभागास प्रदान करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने कोयनानगर ता. पाटण जि. सातारा येथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) ता. पाटण जि. सातारा येथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवश्‍यक पदनिर्मीती, साधनसामुग्री व वाहन 
खरेदी आणि इमारत बांधकामाबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१८२१/प्र.क.०८/पोल-५ अ , दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२ २३१२०४१४२९५८२३२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a68ace8f470aec5d6a18e832ae4a8b4d7804a 


ba280ecdb8c3db114bd3cb1c2ac, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=04A7B4319163F6C965DD5CCDF92A74 
288C731F37328C1327B237008EB8DDC2D4, cn=ANIL 


EKNATH KULKARNI 
Date: 2023.12.04 14:30:34 +05'30" 


(अ.ए.कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

मा. मंत्री, (राज्य उत्पादन शुल्क )महोदय यांचे खाजगी, मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस बल,मुंबई 

. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सह सचिव/उप सचिव (पोल-३/४/७/अर्थ-१,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. सह सचिव/उप सचिव (ज-५अ), महसूल व वन विभाग, मंत्राळय,मुंबई 


. निवडनस्ती (पोल-५अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


